यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत 
कोल्हापूर जिल्हयातील ४२५ वैयक्तिक 
घरकुल लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास कार्योत्तर 
मान्यता व निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : यचमु-२०२४/प्र.क्र.११३/योजना-५ 
मोती महल, २ रा ABST, IVY, जे. टाटा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ ऑक्टोंबर, २०२४. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र. गृनियो- 
२०१७/प्र.क्र.६०/विजाभज-१, दिनांक २४.०१.२०१८. 

२) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो- 
२०१७/प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दिनांक ०८.०१.२०१९. 

३) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/ 
प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दिनांक ०८.०३.२०१९. 

४) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/ 
प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दिनांक ११.०९.२०१९. 

५) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत / घरकुल योजना 
जिल्हास्तरीय समिती, कोल्हापूर यांचे क्र. निरंक, दि.१९.१२.२०२३ रोजीचे 
प्रशासकीय मान्यता आदेश. 

६) सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, कोल्हापूर यांचे क्रमांक २१७, 
दि.१२.०३.२०२४ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय :- 

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त 
वसाहत/घरकुल योजनेंतर्गत शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक १ व शासन शुध्दीपत्रक संदर्भ क्र. २ ते ४ 
मधील तरतुदींनुसार जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत / घरकुल योजना 
जिल्हास्तरीय समिती, कोल्हापूर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. सदर बैठकीत 
जिल्हास्तरीय समितीने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरून संदर्भ क्र.०५ येथील दि.१९.१२.२०२३ 
रोजीच्या आदेशान्वये कोल्हापूर जिल्ह्यातील वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांचा प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली असून सदर प्रस्ताव संदर्भ क्र.६ येथील दि.१२.०३.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये 
शासन मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला आहे. 
२. यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ करीता कोल्हापूर जिल्ह्यातील 
४२५ वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास (परिशिष्ट-अ प्रमाणे) कार्योत्तर मान्यता आणि 
सदरहू लाभार्थ्यांकरीता प्रति लाभार्थी रु.१.२० लक्ष प्रमाणे रु.५,१०,००,००० /- (अक्षरी रुपये पाच 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.११३/योजना-५ 


8. 


कोटी दहा लक्ष फक्त) व ४ cab प्रशासकीय निधी (प्रति घरकुल रु.४८००/- प्रमाणे) 
रु.२०,४०,०००/- (अक्षरी रुपये वीस लक्ष चाळीस हजार फक्त) अशा एकूण रु.५,३०,४०,०००/- 
(अक्षरी रुपये पाच कोटी तीस लक्ष चाळीस हजार फक्त) इतक्या निधीस शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. सदरहू निधीपैकी तूर्त रु.५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतका निधी 
वितरीत करण्यात येत असून उर्वरित निधी या योजनेंतर्गत निधीच्या उपलब्धतेनुसार अदा करण्यात 
येईल. 


३. 


यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत “परिशिष्ट-अ” मधील ४२५ वैयक्तिक 


घरकुल लाभार्थ्यांना सदरहू मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शः 


कोल्हापूर जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवलेल्या व छाननीअंती अंतिम करुन 
दि.१९.१२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद लाभार्थ्यांनाच 
सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 


. सर्व लाभार्थी विजाभज प्रवर्गातील वैयक्तिक जात प्रमाणपत्र धारक असणे बंधनकारक असून 


ST व्यक्तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 


. ज्या व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र आहे त्याच व्यक्तीस ळाभ अनुज्ञेय राहील. दुसऱ्या व्यक्तीस लाभ 


अनुज्ञेय राहणार नाही. 


. या लाभार्थ्यांनी योजनेंतर्गत तरतुदीनुसार उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक राहील. 
. सर्व लाभार्थ्यांना आदेशाच्या दिनांकापासून एका महिन्यात अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे 


आवड्यक राहील. 


. लाभार्थ्यांपैकी एखाद्या व्यक्‍तीच्या नावात, पालकाच्या / वडीलांच्या नावात अथवा आडनावात 


तफावत असल्यास ती तफावत दुर करण्यासाठी संबंधित व्यक्‍तीच्या नावाचा, पालकाच्या 
नावाचा व आडनावाचा पुरावा सादर करणे आवश्‍यक राहील. नाव/आडनावातील तफावत दुर 
न झाल्यास अशा व्यक्‍तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 


. पात्र लाभार्थ्यांची नावे दुबार झाल्यास सदरहू नावे वगळून शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही 


करावी. 


. वरीलप्रमाणे मान्यता दिलेल्या लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देताना संदर्भाधीन शासन निर्णय/ 


Beanie अटी व शर्तीचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता संबंधीत सहायक संचालक, 
इतर मागास बहुजन कल्याण यांनी घ्यावी. 


सदरहू प्रकरणी लाभार्थ्यांच्या सर्व कागदपत्रांची व अटींची पुर्तता झाल्याची खातरजमा 


करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यहावंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, कोल्हापूर 
व सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, कोल्हापूर यांची राहील. 


पृष्ठ १८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.११३/योजना-५ 


प. सदरहू निधी वितरीत करण्यासाठी उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, कोल्हापूर 
यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, सदरहू निधी 
कोषागारातून आहरित करण्यासाठी सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, कोल्हापूर यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी आवश्‍यक तरतूद संबंधित यंत्रणेस 
वितरीत करावी. तसेच, कामाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा. 


६. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, कोल्हापूर व सहायक 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, कोल्हापूर यांनी सर्व अटी व शातींच्या पुर्ततेशिवाय निधी खर्च 
करु नये. तसेच, याकरीता कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त निधी मंजूर केला जाणार नाही. 


9. याबाबतचा खर्च सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात मागणी झेडजी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२२५, 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गाचे कल्याण, (०१) 
(०३) विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती यांच्याकरीता WAG चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना (२२२५-ई 
८२१) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२४-२५ करीता प्राप्त आर्थिक 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारे सहायक अनुदान 
(वेतनेत्तर) हे सशर्त सहायक अनुदान आहे. 


ठर वित्तीय नियमावली व महाराष्ट्र अर्थ नियमावली पुस्तिकानुसार वित्त विभागाने निर्गमित 
केलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करताना कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची 
दक्षता घेण्याची, तसेच सदर निधी खर्च केल्यानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilisation Certificate) 
वेळोवेळी महालेखापाल, शासन व संबंधितांना सादर करण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांची राहील. 

ae सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४१००८१८३८१३५०३४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAVINDRA 
RAMDAS PETKAR 


(र. रा. पेटकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ १८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.११३/योजना-५ 


3. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव, (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

१२. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
१३.जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, कोल्हापूर. 
१४.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

१५.प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), पुणे. 
१६.प्रकल्प संचाळक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कोल्हापूर. 

१७.सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, कोल्हापूर. 

१८.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 

१९.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / नागपूर. 

२१.जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

२२.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३.निवड नस्ती (योजना-५). 


पृष्ठ १८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.११३/योजना-५ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : यचमु-२०२४/प्र.क्र.११३/योजना-५ 
दिनांक :- ०८ ऑक्टोंबर, २०२४ 


परिशिष्ट-अ 


यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत/घरकुल योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ करीता कार्योत्तर मान्यता व निधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४२५ लाभार्थ्यांची यादी. 


अ.क्र. | तालुका ग्रामपंचायतचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 
[ee al आजरा eas शिवाजी दत्ताजी बागडी 
२ आजरा eas संतोष नारायण बागडी 
आजरा शेळप सचिन अर्जुन बागडी 
४ आजरा शहोेळप प्रकाश अर्जुन बागडी 
५ आजरा गवसे एकनाथ श्रीपती बागडी 
आजरा दाभिल वसंत राजाराम गवळी 
9 आजरा दाभिल संभाजी राजाराम कांबळे 
८ आजरा eas वसंत संतू बागडी 
९ आजरा eas महादेव कृष्णा बागडी 
a आजरा कोळिद्रे(हांदेवाडी) पुंडलिक बंडू सुतार/लोहार 
११ | आजरा साळगांव बाबुराव कुझाप्पा लोहार 
१२ आजरा साळगांव पांडुरंग कुझाप्पा लोहार 
१३ भुदरगड फणसवाडी शिवाजी आदिनाथ डवरी 
१४ भुदरगड नवले संजय महादेव रब्बे 
१५ भुदरगड नवले पांडुरंग Sy YS 
१६ भुदरगड Ag संताराम लक्ष्मण कासारे 
१७ भुदरगड वेंगरुळ महादेव आनंदा डाकरे 
१८ भुदरगड वेसर्ड अमोल धनाजी वरंडेकर 
q8 भुदरगड बेगवडे श्रीकांत पांडुरंग बुवा 
२० भुदरगड बेगवडे रामचंद्र पांडुरंग बुवा 
२१ भुदरगड फणसवाडी तानाजी रावण डवरी 
२२ भुदरगड हणबरवाडी प्रदीप सुरेश डवरी 
२३ भुदरगड सोनुली प्रकाश रघुनाथ महाडीक 
२४ भुदरगड कुर बाळु नाना बागडी 
२५ भुदरगड आकुडी रविद्र राजाराम लोहार 


पृष्ठ १८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.११३/योजना-५ 


अक्र तालुका मपंचायतचे नाव र्यांचे नाव 
२६ भुदरगड पिंपळगांव दिनकर कृष्णात डवरी 
२७ भुदरगड दासेवाडी गणपती बाबू वरंडेकर 
२८ भुदरगड वेसर्ड रोहन संतोष कोटकर 
२९ भुदरगड वेसर्ड विजय श्रीपती डाकरे 
३० । गडहिंग्लज चिंचेवाडी रावसाहेब इराप्पा नाईक 
३१ । गडहिंग्लज चिंचेवाडी शिवाजी आप्पासाहेब नाईक 
३२ । गडहिंग्लज हिडलगे हणमंत केरबा नाईक 
३३ गडहिंग्लज हेब्बाळ WHATS लक्ष्मण रामा नाईक 
३४ । गडहिंग्लज हेब्बाळ AAAS आनंदा आप्पाण्णा नाईक 
३५ | गगनबावडा असंडोली नारायण वसंत गोंधळी 
३६ । गगनबावडा किरवे दगडू परसू पोवार 
३७ । गगनबावडा कोदे बु. नामदेव राजाराम डाकवे 
३८ | गगनबावडा कोदे बु. सुरेश लहू डाकवे 
३९ । गगनबावडा कोदे बु. विलास लहू डोकवे 
४० गगनबावडा सांगशी पांडुरंग तुकाराम वरेकर 
४१ । गगनबावडा असळज मारूती लक्ष्मण खेतल 
४२ । गगनबावडा असळज संजय भागोजी डाकवे 
४३ गगनबावडा असळज चंद्रकांत मारूती लटके 
४४ । गगनबावडा असळज गंगाराम सखराम पेजलेकर 
४५ । गगनबावडा असळज गजानन हरी लटके 
४६ । गगनबावडा धुंदवडे पांडुरंग ज्ञानू लोहार 
४७ । गगनबावडा असळज सर्जेराव भागोजी डाकवे 
४८ | गगनबावडा निवडे विनायक हिंदुराव सनगर 
४९ । गगनबावडा असंडोली शांकर विलास गोंधळी 
yo | गगनबावडा कोदे बु. बाजीराव Garda डाकवे 
५१ | हातकणंगले र्ड राहुल शिवपुत्र माने 
५२ । हातकणंगले र्ड दिलीप gst वडर 
५३ | हातकणंगले र्ड नारायण आप्पासो आंबी 
५४ | हातकणंगले पाडळी मिरासाब मुबारक पठाण 
५५ | हातकणंगले पाडळी सय्यद बुवाखान पठाण दरवेशी 
५६ । हातकणंगले नवे पारगांव विठ्ठल रामा पोवार 
५७ | हातकणंगले नवे पारगांव शिवाजी आनंदा काटकर 


पृष्ठ १८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.११३/योजना-५ 


अक्र तालुका मपंचायतचे नाव र्यांचे नाव 
५८ । हातकणंगले नवे पारगांव मुकुंद शकर कांबळे 
५९ । हातकणंगले कापूरवाडी विलास पोपट शिरतोडे 
६० | हातकणंगले कापूरवाडी शांताबाई रामराव नाईक 
६१ । हातकणंगले कापूरवाडी पार्वती महादेव नाईक 
६२ । हातकणंगले कापूरवाडी सोनाली विकास नाईक 
६३ । हातकणंगले लक्ष्मीवाडी दिनकर सर्जेराव झलग 
६४ । हातकणंगले लक्ष्मीवाडी रघूनाथ सिध्दू खोत 
६५ । हातकणंगले लक्ष्मीवाडी तुकाराम WHY AIT 
६६ । हातकणंगले लक्ष्मीवाडी मारूती शिवा खोत 
६७ । हातकणंगले लक्ष्मीवाडी प्रभू रामचंद्र हांडे 
६८ । हातकणंगले लक्ष्मीवाडी बापू GRA AT 
६९ । हातकणंगले लक्ष्मीवाडी अंजना पांडूरंग खाडे 
७० । हातकणंगले लक्ष्मीवाडी बाळू बाबु खोत 
७१ । हातकणंगले लक्ष्मीवाडी सचिन प्रभू नाईक 
७२ | हातकणंगले लक्ष्मीवाडी प्रभू शंकर झळग 
७३ | हातकणंगले लक्ष्मीवाडी आण्णासो महादेव खोत 
७४ | हातकणंगले लक्ष्मीवाडी राजाराम STAT खोत 
७५ | हातकणंगले लक्ष्मीवाडी आण्णा शिवा हांडे 
७६ | हातकणंगले लक्ष्मीवाडी आनंदा रामा खोत 
७७ | हातकणंगले लक्ष्मीवाडी युवराज प्रभु खोत 
७८ | हातकणंगले लक्ष्मीवाडी राजाराम सिध्दू खोत 
७९ | हातकणंगले लक्ष्मीवाडी रामचंद्र रंगराव झळग 
८० । हातकणंगले लक्ष्मीवाडी प्रभू सिध्दू खोत 
८१ | हातकणंगले लक्ष्मीवाडी किरण आनंदा खोत 
८२ | हातकणंगले लक्ष्मीवाडी किरण आण्णा हांडे 
८३ | हातकणंगले लक्ष्मीवाडी लक्ष्मण बंडा खोत 
८४ | हातकणंगले लक्ष्मीवाडी दादासो आण्णा खोत 
८५ | हातकणंगले लक्ष्मीवाडी संजय त्क्ष्मण नाईक 
८६ | हातकणंगले बिरदेववाडी नितीन श्रीपती राऊत 
८७ | हातकणंगले बिरदेववाडी राजाराम विष्णू कागले 
८८ | हातकणंगले माणगाव शिवाजी भिमा कोरवी 
८९ | हातकणंगले Was उत्तम सिसाराम Ig 


पृष्ठ १८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.११३/योजना-५ 


अक्र तालुका मपंचायतचे नाव र्यांचे नाव 
९० | हातकणंगले माणगाव राजू संभाजी वडर 
९१ | हातकणंगले माणगाव सुहास बाबुराव वडर 
९२ | हातकणंगले माणगाव विजय लाला वडर 
९३ | हातकणंगले माणगाव सदाशिव WAR कोरवी 
९४ | हातकणंगले माणगाव दिलीप शांकर कोरवी 
९५ । हातकणंगले माणगाव सुनिल शिवाजी वडर 
९६ | हातकणंगले माणगाव दिनकर GARTH वडर 
९७ | हातकणंगले माणगाव प्रकाश बापु वडर 
९८ । हातकणंगले माणगाव अरविद बापुसो वडर 
९९ | हातकणंगले माणगाव अमर दादासाहेब वडर 
988" ०० । हातकणंगले माणगाव संजय आण्णापा वडर 
।_१०१ | हातकणंगले माणगाव मनोज शिवाजी वडर 
१०२ | हातकणंगले माणगाव सदाशिव व्यंकाप्पा वडर 
१०३ | हातकणंगले माणगाव अनिल शिवाजी वडर 
१०४ | हातकणंगले माणगाव दिलीप श्रीपती वडर 
१०५ | हातकणंगले माणगाव सचिन विलास वडर 
१०६ | हातकणंगले माणगाव राजेंद्र मशाना वडर 
१०७ | हातकणंगले माणगाव Fear दिगंबर दाबाडे 
१०८ | हातकणंगले सावर्ड शशिकांत भरमा लाटकर 
१०९ | हातकणंगले बिरदेववाडी दत्तात्रय बाळासो खोत 
| शीव... हातकणंगले बिरदेववाडी आनंदा कुबेर सिद्राम 
१११ | हातकणंगले तारदाळ प्रविण महादेव जाधव 
११२ | हातकणंगले प.कोडोली समीर आदम पठाण 
११३ | हातकणंगले प.कोडोली छाया व्यंकाप्पा वडु 
११४ | हातकणंगले रूई संजय नामदेव Hat 
११५ | हातकणंगले cor) कृष्णात Hs वडर 
११६ | हातकणंगले माणगाववाडी महादेव बाबू खोत 
११७ | हातकणंगले माणगाववाडी चंद्रकांत भुपाल खोत 
११८ | हातकणंगले माणगाववाडी सदाशिव बाबू खोत 
११९ | हातकणंगले आळते शिवाजी आनंदा काटकर 
१२० कागल बोरवडे संभाजी वसंत शिदे 
१२१ कागल यमगे कृष्णात राजाराम गिरीबुवा 


पृष्ठ १८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.११३/योजना-५ 


अक्र तालुका मपंचायतचे नाव र्यांचे नाव 
१२२ कागल से.कापशी पुजा WIT राऊत 
१२३ कागल बाळिक्रे सुभाष मलगोंडा पाटील 
१२४ कागल लिगनुर दु. राधाबाई पिराजी बागडी 
१२५ कागल क.सांगांव रामचंद्र बाबु कोरवी 
१२६ कागल सिध्दने्ली तानाजी रघुनाथ लोहार 
१२७ कागल वंदुर साजिद दस्तगीर शिकलगार 
१२८ कागल लिगनुर दु. Ufa] दशरथ लोहार 
१२९ कागल निढोरी अनिल श्रीपती वडर 
१३० कागल निढोरी सुनिल श्रीपती वडर 
१३१ कागल चिमगांव नामदेव रतन गिरीबुवा 
१३२ कागल चिमगांव मारूती तुकाराम गिरीबुवा 
१३३ कागल चिमगांव Fear रघुनाथ गिरीबुवा 
१३४ कागल वाळवे खु अशोक तुकाराम बुवा 
१३५ कागल वाळवे खु सर्जेराव भिकाजी गोसावी 
१३६ कागल सिध्दने्ली तानाजी विष्णु लोहार 
१३७ कागल बामणी शारदा महादेव बुवा 
१३८ करवीर कावणे मारुती hard डवरी 
१३९ करवीर कावणे बाबासो कृष्णा लोहार 
१४० करवीर कावणे रेश्‍मा भिमा वडर 
१४१ करवीर कावणे मयूर औदूंबर आंबी 
१४२ करवीर कावणे राजेंद्र गोविद लोहार 
१४२३ करवीर कावणे आंबूबाई कुझाप्पा डवरी 
१४४ करवीर शिये रामचंद्र गोविद गोसावी 
१४५ करवीर प्रव्चिखली वसंत अनंत लोहार 
१४६ करवीर वरणगे अर्जुन यशवंत आयरे 
१४७ करवीर वाकरे संदिप बळवंत लोहार 
१४८ करवीर कावणे पांडूरंग महादेव डवरी 
१४९ करवीर कावणे वेभव शांतराम डवरी 
१५० करवीर कावणे सुनिल आनंदा डवरी 
१५१ करवीर कावणे भिमराव बळवंत डवरी-गोसावी 
१५२ करवीर बालिगे युवराज तातोबा बागडी 
१५३ करवीर कसबा बीड श्री.नाथा बंडू लोहार 


पृष्ठ १८ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.११३/योजना-५ 


अक्र तालुका मपंचायतचे नाव र्यांचे नाव 
१५४ करवीर कसबा बीड श्री.दत्तात्रय बंडू लोहार 
१५५ करवीर वडणगे श्री.पांडूरंग शांकर शिदे 
१५६ करवीर कावणे श्री.साताप्पा आनंदा लोहार 
१५७ करवीर पाडळी खुर्द श्री.सुरेश दिनकर पोवार 
१५८ करवीर कसबा बीड श्री.नागोजी दादु काटकर 
१५९ करवीर आरे श्री.कृष्णात बाबुराव गोसावी 
१६० करवीर वरणगे पाडळी श्रीम.विमल धोडीराम कनोजे 
१६१ करवीर हळदी शिवाजी भिवाजी भोई 
१६२ करवीर वरणगे राजाराम दिनकर शिदे 
१६३ करवीर वरणगे जनार्दन आनंदा शिदे 
१६४ करवीर शिये संतोष भिमराव गोसावी 
१६५ करवीर कावणे परडाराम धोंडीरराम आंबी 
१६६ करवीर शिये सुभाष रामचंद्र लोहार 
१६७ करवीर शिये लहू भिमराव गोसावी 
१६८ करवीर वसगडे प्रदिप आण्णा काटकर 
१६९ करवीर खुपीरे सुमन सुरेश कलकुटको 
१७० करवीर शिये बाबूराव मारूती गोसावी 
१७१ करवीर कसबा बीड उत्तम नामदेव वडर 
१७२ करवीर कसबा बीड रविद्र बापू काटकर 
१७३ करवीर शिये उदयसिग मारूती चव्हाण 
१७४ करवीर दोनवडे रामचंद्र शंकर पवार 
१७५ करवीर बहिरेश्वर आनंदा दिनकर गोसावी 
१७६ करवीर परिते बाळासो मारुती शोले 
१७७ करवीर गर्जन दिपक कृष्णात गोसावी 
१७८ करवीर कावणे सर्जराव पंडीत कोरवी 
१७९ करवीर कावणे उदयमारुती कोरवी 
१८० करवीर कावणे सुरेश दत्तात्रय गोसावी 
१८१ करवीर बालिगे दिलीप विलास बागडी 
१८२ करवीर सांगरुळ विठठल भानूदास रावळ 
१८२३ करवीर सांगरुळ शिवराम BIST TST 
१८४ करवीर वरणगे धोंडीराम रामा आंबी 
१८५ करवीर हळदी राजाराम रामचंद्र चिदके 


पृष्ठ १८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.११३/योजना-५ 


अक्र तालुका मपंचायतचे नाव र्यांचे नाव 
१८६ करवीर सडोली खा संतोष बाळासो गोसावी 
१८७ करवीर सांगरुळ प्रकाश बाळू वडर 
१८८ करवीर कुडित्रे सर्जेराव महादेव कलकुटकी 
428 करवीर शिये यशोदा बाळू नाईक 
१९० करवीर उपवडे Malay एकनाथ सुतार 
१९१ पन्हाळा बाजार भोगाव संताजी पिराजी माने 
१९२ पन्हाळा जाखले कृष्णात आनंदा मदने 
१९३ पन्हाळा बोरपाडळे संतोष आण्णा चव्हाण 
१९४ पन्हाळा बोरपाडळे संजय विठ्ठल कोमटे 
१९५ पन्हाळा बोरपाडळे अशोक बाळु वाडकर 
१९६ पन्हाळा यवलुज बळवंत संतु घाग 
१९७ पन्हाळा यवलुज तानाजी महिपती चिले 
१९८ पन्हाळा यवलुज सुरेश बळवंत देवेकर 
१९९ पन्हाळा नावली श्रीकांत भिमराव लोहार 
२०० पन्हाळा जाखले भिमराव शामराव जाधव 
२०१ पन्हाळा जाखले केरबा यशवंत मदने 
२०२ पन्हाळा नणुंद्रे सुभाष शामराव गोसावी 
२०३ पन्हाळा Aus विठ्ठल गणपती गोसावी 
२०४ पन्हाळा बहिरेवाडी रामचंद्र श्रीपती बुबा 
२०५ पन्हाळा माले भाग्यश्री भिकाजी सणगर 
२०६ पन्हाळा सातवे उत्तम राजाराम जाधव 
२०७ पन्हाळा सातवे हिम्मत राजाराम जाधव 
२०८ पन्हाळा सातवे मानसिंग राजाराम जाधव 
२०९ पन्हाळा तिरपण भारत गोरखनाथ यादव 
२१० पन्हाळा किसरूळ सुभाष बापू सणगर 
२११ पन्हाळा किसरूळ रोहित बाबुराव सणगर 
२१२ पन्हाळा किसरूळ आनंदा बापु सनगर 
२१३ पन्हाळा किसरूळ बजरंग बापु सनगर 
२१४ पन्हाळा आपटी अमर अर्जुन गिरीगोसावी 
२१५ पन्हाळा कोडोली सखाराम राऊ गोसावी 
२१६ पन्हाळा मानवाड लक्ष्मण धोंडीराम दाभोळकर 
२१७ पन्हाळा वेतवडे काजोल सुनिल सुतार 


पृष्ठ १८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.११३/योजना-५ 


अक्र तालुका मपंचायतचे नाव र्यांचे नाव 
२१८ पन्हाळा वेतवडे धनश्री अनिल सुतार 
२१९ पन्हाळा माले राजाराम नाथा सनगर 
२२० पन्हाळा माले बाळाबाई तानाजी माने 
२२१ पन्हाळा कुशिरे/ठाणे सागर बजरंग लोहार 
२२२ पन्हाळा कुशिरे/ठाणे जोतीराम दत्तात्रय लोहार 
२२३ पन्हाळा कुशिरे/ठाणे विष्णु पांडूरंग लोहार 
२२४ पन्हाळा कुशिरे/ठाणे APA कृष्णात लोहार 
२२५ पन्हाळा आपटी अरूणा लक्ष्मण गिरीगोसावी 
२२६ पन्हाळा माले दिलीप सिद्राम जाधव 
२२७ पन्हाळा कुशिरे/ठाणे सदाशिव पांडुरंग लोहार 
२२८ । राधानगरी अर्जुनवाडा रामचंद्र पांडुरंग गोसावी 
२२९ | राधानगरी अर्जुनवाडा शिवाजी पांडुरंग गोसावी 
२३० | राधानगरी फराळे लता रामचंद्र गोसावी 
२३१ | राधानगरी कसबा वाळवे विझ्ञाल सुधाकर लोहार 
२३२ । राधानगरी मानबेट चौके मधुकर शामराव डवरी 
२३३ | राधानगरी मौजे कासारवाडा तमाना गुराप्पा पाथरूट 
२३४ । राधानगरी राधानगरी वसंत भाऊ लोहार 
२३५ । राधानगरी सरवडे ale सिकंदर नायकवडी 
२३६ । राधानगरी चांदेकरवाडी सुनील Ga नलवडे 
२३७ | राधानगरी घुडेवाडी अरुण आनंदा लोहार 
२३८ | राधानगरी चंद्रे नामदेव यडावंत गिरीबुवा 
२३९ । राधानगरी आवळी बु बंडोपंत मारुती बागडी 
२४० । राधानगरी आवळी बु अभिषेक सुरेश बागडी 
२४१ । राधानगरी ds उत्तम बाळकृष्ण गिरीबुवा 
२४२ । शाहूवाडी कडवे श्री. मधूकर महिपती लोहार 
२४३ | शाहूवाडी कडवे श्री. अक्षय शिवाजी लोहार 
२४४ । शाहूवाडी कडवे श्री.विलास बापू लोहार 
२४५ | शाहूवाडी कडवे श्री.सदाशिव म हिपती लोहार 
२४६ । शाहूवाडी कडवे श्री.परशूराम बंडू लोहार 
२४७ | शाहूवाडी कडवे श्री.बंडू कोंडिबा लोहार 
२४८ । शाहूवाडी कडवे श्री.नारयण धोंडिबा लोहार 
२४९ । शाहूवाडी कडवे श्री.रामचंद्र धोंडिबा लोहार 


पृष्ठ १८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.११३/योजना-५ 


अक्र तालुका मपंचायतचे नाव र्यांचे नाव 
२५० । शाहूवाडी कडवे श्री.भागोजी धोंडिबा लोहार 
२५१ | शाहूवाडी कडवे श्री.रामचंद्र परशूराम लोहार 
२५२ । शाहूवाडी गजापूर श्री.रामचंद्र बाबू वाळवणकर 
२५३ । शाहूवाडी गजापूर श्री.सतिश धोंडीबा चौकेकर 
२५४ | शाहूवाडी गजापूर श्रीकृष्णा भाउ केसरकर 
२५५ । शाहूवाडी गजापूर श्री.प्रकाश शंकर हाप्पे 
२५६ | शाहूवाडी गजापूर श्री.तुकाराम तुळशीसाम वाळवणकर 
२५७ | शाहूवाडी गजापूर श्री.दिपक अर्जुन तटकरे 
२५८ । शाहूवाडी पेंडाखळे श्री.अर्जून मोहन लोहार 
२५९ । शाहूवाडी पेंडाखळे श्री.रविद्र हिंदूराव लोहार 
२६० । शाहूवाडी पेंडाखळे श्री.रमेश आनंदा लोहार 
२६१ शाहूवाडी पेंडाखळे श्री.बूधाजी मारूती लोहार 
२६२ । शाहूवाडी पेंडाखळे SLUTS गणू केसरकर 
२६३ । शाहूवाडी पेंडाखळे श्रीशंकर बाळकू लोहार 
२६४ । शाहूवाडी पेंडाखळे श्री.संदिप आनंदा लोहार 
२६५ । शाहूवाडी पेंडाखळे श्री.रामचंद्र शंकर दळवी 
२६६ । शाहूवाडी पेंडाखळे श्री.आनंदा राजाराम लोहार 
२६७ | शाहूवाडी पेंडाखळे श्री.कृष्णात मोहन लोहार 
२६८ । शाहूवाडी पेंडाखळे श्री.अवधूत तुकाराम लोहार 
२६९ । शाहूवाडी सरूड श्री.संपत शामराव जाधव 
२७० | शाहूवाडी सरूड श्री.धोंडिराम श्रीपती जाधव 
२७१ शाहूवाडी सरूड श्री.शिवाजी गणपती आपटे 
२७२ | शाहूवाडी सरूड श्री. विलास निवृत्ती काटकर 
203 | शाहूवाडी सरूड श्री.संजय बबन जाधव 
२७४ । शाहूवाडी सरूड श्री.सचीन दत्तात्रय सनगर 
२७५ | शाहूवाडी कडवे/लाळेवाडी श्री.सचिन नाना लोहार 
२७६ | शाहूवाडी कडवे/लाळेवाडी श्री.राजेंद्र बळवंत जिनगर 
२७७ । शाहूवाडी सौते श्री.सर्जराव श्रीपती जिनगर 
२७८ | शाहूवाडी चनवाड श्री.रामदास महादेव लोहार 
२७९ | शाहूवाडी चनवाड श्री.गणेश मोहन गोसावी 
२८० । शाहूवाडी चनवाड श्री.उत्तम आनंदराव जाधव 
२८१ | शाहूवाडी चनवाड विक्रम ईश्वरा गोसावी 


पृष्ठ १८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.११३/योजना-५ 


अक्र तालुका मपंचायतचे नाव र्यांचे नाव 
२८२ शाहूवाडी रेठरे (वारण) नामदेव श्रीपती लोहार 
२८३ । शाहूवाडी थेरगाव श्रीरंग शांकर लोहार 
२८४ । शाहूवाडी थेरगाव श्री.आनंदा शांकर लोहार 
२८५ | शाहूवाडी सोनुले श्री.कुमार आनंदा कांबळे 
२८६ । शाहूवाडी सोनुले श्री.वेलास बाळकू काटकर 
२८७ | शाहूवाडी सोनुले श्री.संजय रामू झिटे 
२८८ | शाहूवाडी सोनुले श्री.गौतम नाणा कांबळे 
२८९ । शाहूवाडी सोनुले श्री.जितेंद्र शिवाजी कांबळे 
२९० । शाहूवाडी सोनुले श्री.उत्तम नाणा कांबळे 
२९१ । शाहूवाडी सोनुले श्री.प्रकाश धोंडीराम काटकर 
२९२ । शाहूवाडी सोनुले श्री. दिनकर रामचंद्र कांबळे 
२९३ । शाहूवाडी सोनुले श्री.वसंत सदाशिव कांबळे 
२९४ । शाहूवाडी सोनुले श्री.अशोक रामु झिटे 
२९५ । शाहूवाडी सोनुले श्री.शैवाजी सदाशिव गवळी 
२९६ । शाहूवाडी सोनुले श्री.संजय धोंडीराम काटकर 
२९७ । शाहूवाडी सोनुले श्री.लक्ष्मण पांडुरंग नाईक 
२९८ । शाहूवाडी सोनुले श्री.बाबूराव संतू झिटे 
२९९ । शाहूवाडी सोनुले श्री.सुनिल रंगराव कांबळे 
३०० | शाहूवाडी सोनुले श्री.अमर वसंत कांबळे 
३०१ | शाहूवाडी सोनुले श्री.गणपती रामू झिटे 
३०२ । शाहूवाडी सोनुले श्री.सत्तू दत्तू काटकर 
३०३ | शाहूवाडी सोनुले श्री.तानाजी महादेव गवळी 
३०४ । शाहूवाडी सोनुले श्री.बाबू दत्तू काटकर 
३०५ | शाहूवाडी सोनुले श्री.रामचंद्र शामराव कांबळे 
३०६ | शाहूवाडी थेरगाव श्री.नामदेव गोपाळा लोहार 
३०७ । शाहूवाडी सोनुले श्री.ईश्वरा नामू कांबळे 
३०८ | शाहूवाडी सोनुले श्री.अनिल रंगराव कांबळे 
३०९ । शाहूवाडी सोनुले श्री.इंद्रराज सदाशिव कांबळे 
३१० | शाहूवाडी aye श्री.सतिष दगडू गवळी 
३११ शाहूवाडी सोनुले श्रीम. विमल महीपती काटकर 
३१२ । शाहूवाडी सोनुले श्री.युवराज आनंदा कांबळे 
३१३ । शाहूवाडी सोनुले श्री.संदिप विष्णू कांबळे 


पृष्ठ १८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.११३/योजना-५ 


अक्र तालुका मपंचायतचे नाव र्यांचे नाव 

३१४ | शाहूवाडी कापशी श्री.भकाजी ज्ञानदेव सणगर 
३१५ | शाहूवाडी सोनुले श्री.कृष्णात पाडुरंग नाईक 
३१६ | शाहूवाडी मोसम श्री.वेठठल धोंडीराम काटाळे 
३१७ | शाहूवाडी कोळगाव श्री.सुवर्णा संभाजी जाधव 
३१८ | शाहूवाडी चनवाड श्री.श्रीहरी बाबुराव आंबी 
३१९ । शाहूवाडी पेडाखळे श्री.संतोष विष्णू लोहार 
३२० | शाहूवाडी पेडाखळे श्री.हरीबा बंडू लोहार 
३२१ शाहूवाडी बुरंबाळ श्री.श्रीकांत सखाराम भारमल 
३२२ । शाहूवाडी बुरंबाळ श्री.आकाराम गंगाराम भारमल 
३२३ शाहूवाडी बुरंबाळ श्री.सुनिल तुकाराम म्हेतर 
३२४ । शाहूवाडी बुरंबाळ श्री.सखाराम गंगाराम भारमल 
३२५ | शाहूवाडी कुंभवडे श्री.शिवाजी नारायण गोपाळ 
३२६ । शाहूवाडी कुंभवडे श्री.मनोहर चंद्रकांत बोबडे 
३२७ । शाहूवाडी कुंभवडे श्री.वेजय गुणाजी गोपाळ 
३२८ | शाहूवाडी कुंभवडे श्री.अनंत कृष्णा लटके 
३२९ । शाहूवाडी परखंदळे श्री.सर्जराव रंगराव गिरीगोसावी 
३३० शिरोळ ]ेडशाळ आण्णासो बाळू नाईक 
३३१ शिरोळ कवठेगुलंद मौला कबीर पाथरवट 
३३२ शिरोळ BSA फरदीन कबीर पाथरवट 
३३३ शिरोळ कोथळी सुरेश सावळाराम कोरवी 
३३४ शिरोळ कोथळी प्रकाश बापू नंदिवाले 
३३५ शिरोळ कोथळी विलास डांकर कोरवी 
३३६ शिरोळ नवे दानवाड महादेव शंकर बेरड 

३३७ शिरोळ नवे दानवाड प्रकाश महादेव बेरड 
३३८ शिरोळ नवे दानवाड राजू समगोंडा पाटील 
३३९ शिरोळ कवठेगुलंद अमर चंद्रकांत डवरी 
३४० शिरोळ BSA WIS मुबारक पाथरवट 
३४१ शिरोळ BSA मुबारक चांदसो पाथरवट 
३४२ शिरोळ ]ोडशाळ शांकर भिमु पाथरवट 
३४३ शिरोळ ]ोडशाळ परझाराम रामचंद्र कोरवी 
३४४ शिरोळ ]ोडशाळ सलमान दादासो पाथरवट 
३४५ शिरोळ शिरदवाड गजानन अर्जुन कोरवी 


पृष्ठ १८ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.११३/योजना-५ 


अक्र तालुका मपंचायतचे नाव र्यांचे नाव 
३४६ शिरोळ शिरदवाड सदाशिव राणाप्पा कौरवी 
३४७ शिरोळ शिरदवाड परशुराम दादू माने 
३४८ शिरोळ हसूर रंगराव मल्लाप्पा नाईक 
३४९ शिरोळ चिंचवाड card शिवाजी नाईक 
३५० शिरोळ यड्राव दत्तात्रय वसंत कौरवी 
३५१ शिरोळ टाकवडे यल्लापा परसू वडर 
३५२ शिरोळ शेडशाळ शंकर भिमू नाईक 
३५३ शिरोळ BSI अजुंन रामू नाईक 
३५४ शिरोळ टाकवडे कृष्णात महादेव वडर 
३५५ शिरोळ टाकवडे प्रविण Behe वडर 
३५६ शिरोळ दानोळी दिलीप मुकिदा कलकुटगी 
३५७ शिरोळ नांदणी तेझीम नसिर अत्तार 
३५८ शिरोळ चिंचवाड जयकुमार कृष्णा नाईक 
३५९ शिरोळ चिंचवाड विजयकुमार कृष्णा नाईक 
३६० शिरोळ चिचवाड अशोक मल्लाप्पा नाईक 
३६१ शिरोळ दानोळी तुकाराम ज्ञानू शिंदे (भोई) 
३६२ शिरोळ दानोळी चंद्रकांत कोळा कलकुटगी 
३६३ शिरोळ टाकवडे मोहन सदाशिव भोई 
३६४ शिरोळ नवे दानवाड श्रीकांत पुंडलिक बेरड 
३६५ शिरोळ शिरदवाड सोनल महादेव वडर 
३६६ शिरोळ कोथळी महेश लक्ष्मण नंदिवाले 
३६७ शिरोळ गणेशवाडी विजय आण्णाप्पा नाईक 
३६८ शिरोळ BSS चंद्रकांत GRY नाईक 
३६९ शिरोळ BSA अल्ताफहुसेन चांदसो पाथरवट 
३७० शिरोळ टाकवडे श्रीकांत शामराव वडर 
३७१ शिरोळ टाकवडे सुवर्णा वसंत कांबळे 
३७२ शिरोळ उमळवाड संतोष विष्णू पोपळकर 
३७३ शिरोळ शेडशाळ संभाजी लक्ष्मण नाईक 
३७४ शिरोळ औरवाड मलिकजहा रमजान नाईकवडी 
३७५ चंदगड aaa मनिषा बसवाणी नाईक 
३७६ चंदगड बरगांब सतबा रामु नाईक 
३७७ चंदगड बरगांव पुंडलिक मिमाना नाईक 


पृष्ठ १८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.११३/योजना-५ 


अ.क्र तालुका ग्रामपंचायतचे नाव र्यांचे नाव 
३७८ चंदगड बरगांव मंगेश जानबा नाईक 
३७९ चंदगड हेरे ' हावसाबाई परशराम नाईक 
३८० चंदगड हेरे अतिश कष्णा नाईक 
३८१ चंदगड मोजे कारवे यल्लाप्पा धोंडीबा Ales 
322 चंदगड हिंडगांव बंडू गोपाळ Aes 
३८३ चंदगड मुगळी जयवंत मारुती नाइक 
३८४ | चंदगड माणगांव सुरेश गुंडू अरळीकट्टी 
३८५ चंदगड माणगांव पांडूरंग बैजू चिंचणगी 
३८६ चंदगड माणगांव यल्लाप्पा नागाप्पा पिटुक 
३८७ चंदगड माणगांव नागेश खिराप्पा वाघमोडे 
३८८ चंदगड माणगांव आप्पाजी कल्लापा पिटुक 
328 चंदगड माणगांव बबन महादेव बागडी 
३९० चंदगड माणगांव जोतीबा महादेव बागडी 
३९१ चंदगड माणगांव चंद्रकांत तुकाराम बागडी 
३९२ चंदगड माणगांव संजय शिवाजी बागडी 
३९३ चंदगड माणगांव .अभिमन्यू अर्जुन बागडी 
३९४ चंदगड आससगांव अशोक पांडूरंग नाईक 
३९५ चंदगड मोजे कार्वे चंद्रकांत परशराम नाईक 
२३९६ चंदगड माणगांव गुंडू आप्पाया ससेमारी 
३९७ चंदगड माणगांव तुकाराम कष्णा नरी 
३९८ चंदगड माणगांव लक्ष्मण कयाप्पा नरी 
३९९ चंदगड माणगांव प्रकाश राजाराम चिगरे 
Boo चंदगड माणगांव रविंद्र गुंडू पट्टेकर 
४०१ चंदगड माणगांव विलास सोमाना चिंचणगी 
४०२ चंदगड माणगांव विष्णू SHAT गोंधळी 
४०२३ चंदगड माणगांव निंगाप्पा आप्पाया ससेमारी 
४०४ चंदगड माणगांव बैजू गणू पिटूक 
४०५ चंदगड बरगांव उमेश लक्ष्मण नाईक 
४०६ चंदगड बरगांव नागेश रामु नाईक 
४०७ चंदगड बरगांव शिवाजी रामु नाईक 
४०८ चंदगड बरगांव विठ्ठल मष्णू नाईक 
४०९ चंदगड माणगांव शिवाजी यल्लापा व्हण्याळकर 


पृष्ठ १८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.११३/योजना-५ 


अ.क्र तालुका ग्रामपंचायतचे नाव लाभार्थ्याचे नाव 
४१० चंदगड माणगाव श्री. पुंडलीक लक्ष्मण रोड 
४११ चंदगड माणगाव श्री. शिवाजी गणु पिटूक 
४१२ चंदगड माणगाव श्री. तमन्ना शंकर ससेमारे 
४१३ चंदगड दाटे श्री.मल्लाप्पा मुदकाप्पा नाईक 
४१४ चंदगड चन्नेटी शिवपुत्र कल्लाप्पा कोळींद्री 
४१५ चंदगड करेकुंडी कल्लाप्पा बाळु लोहार 
४१६ चंदगड मोजे कारवे यल्लाप्पा धोंडीबा ATES 
४१७ चंदगड मौजे कारवे निंगाप्पा fase Aes 
४१८ चंदगड हलकर्णी कृष्णा केरबा नाईक 
४१९ चंदगड कामेवाडी शामा निंगाप्पा नाईक 
४२० चंदगड कामेवाडी बजरंग निंगाप्पा नाईक 
४२१ चंदगड कामेवाडी मारुती यल्लाप्पा नाईक 
४२२ चंदगड आमरोळी शिवाजी रामू नाईक 
४२३ चंदगड आमरोळी हणमंत रामू नाईक 
४२४ चंदगड आमरोळी संजय रामू नाईक 
४२५ चंदगड हलकर्णी हरी ABM Ash 


RAVINDRA 
RAMDAS PETKAR : og 


(र. रा. पेटकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी १८ 


